पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील सेवानिवृत्ती वेतनासाठी संबंधित जिल्हा 
परिषदांना निधी वितरीत करण्याबाबत. 
लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २१ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 


नः 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु- 
२३, दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५ जुले, 
२०२४ 

शासन पत्र क्र. जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दिनांक १० एप्रिल, २०२४. 


४. शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता क्र. जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दिनांक ११ 


जून, २०२४. 
शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता क्र. जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दिनांक 
२८ जून, २०२४. 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 


(सीआरटी) आस्थापनेवरुन सेवानिवृत्त झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी 


शासनाकडून जिल्हा परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ 


नोव्हेंबर, २०२२ च्या बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सन २०२४-२५ या अर्थिक वर्षात या प्रयोजनासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु- २३ 


वित्त विभागाने उपलब्ध केलेल्या निधीतून आवश्‍यकतेप्रमाणे व मागणीप्रमाणे संबंधित जिल्हा 


परिषदांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- खालीलप्रमाणे ११ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना 


सोबतच्या सहपत्रामध्ये नमूद केलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या अर्थिक 


वर्षातील सेवानिवृत्ती/कुटुंबनिवृत्ती वेतनासाठी २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ०४, निवृत्तीवेतन 


विषयक खर्च या उद्दीष्टाखाली पुढीलप्रमाणे एकूण रुपये २,३६,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन 


कोटी छत्तीस लाख फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


सेवानिवृत्त । या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 
अ.क्र. tel कर्मचाऱ्यांची करण्यात येत असलेला निधी 
ss संख्या रुपये (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? 2 & व 
a | नाशिक & 90,00,000/- रूपये दहा लाख फक्‍त 
२ | जळगांव २२ ८,००,०००/- | रूपये आठ लाख wad 
3 सांगली ५६ २५,००,०००/- | रूपये पंचवीस लाख फक्‍त 
४ | कोल्हापूर ¥ q,00,000/-  । रूपये एक लाख फक्त 
वै छत्रपती २९ १६,००,०००/- | रूपये सोळा लाख फक्त 
संभाजीनगर 
६ । बीड १४ ७,००,०००/- | रूपये सात लाख फक्त 
७ | लातूर ५९ २५,००,०००/- | रूपये पंचवीस लाख Had 
८ | अकोला 238 4,90,00,000/- | रूपये एक कोटी दहा लाख फक्‍त 
९ | बुलढाणा २० ९,००,०००/- | रूपये नऊ लाख फक्त 
| ao | ० | भंडारा ४१ १५,००,०००/- । रूपये पंधरा लाख फक्‍त 
Lae १ | गडचिरोली षु १०,००,०००/- । रूपये दहा लाख फक्त 
एकूण ४९५ २,३६,००,०००/- रुपये दोन कोटी छत्तीस लाख wad 


२. संदर्भाधीन दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयाच्या परिशिष्टामध्ये अंतर्भूत असलेल्या 


व या शासन निर्णयाच्या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील सेवानिवृत्ती वेतन अनुज्ञेय 


असलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील अनुज्ञेय मासिक 


सेवानिवृत्ती वेतनासाठी किंवा कुटुंबनिवृत्ती वेतनासाठी सदर निधी वापरण्यात यावा. मात्र 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु- २३ 


सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जानेवारी, २०२३ पूर्वीच्या कोणत्याही थकबाकीसाठी सदर निधीचा 


वापर करु नये. उपरोक्‍त झासन निर्णयाच्या परिशिष्टामध्ये अंतर्भूत नसलेल्या अन्य कोणत्याही 


कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी सदर निधीचा वापर करु नये. 


३. दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये अंतर्भूत 


असलेल्या व परिभाषित sizer निवृत्तीवेतन योजना (DCPs) किंवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन 


योजना (NPS) लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी या निधीचा वापर करु नये. 


४. उपरोक्त परिच्छेद (२) व (३) मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता केल्याचे संबंधित जिल्हा 


परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रमाणित केल्याशिवाय पुढील निधीचे वितरण 


करण्यात येणार नाही. 


५. विहित प्रयोजनाव्यतिरिकक्‍त अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती 


वेतनासाठी सदर निधीचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, या वित्तीय अनियमिततेसाठी 


जबाबदारी निश्चित करुन शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 


६. सदर प्रकरणी झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 


वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात 


येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे 


प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 


Offline Ved वितरीत करण्यात येऊ नये. 


0. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 


सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु- २३ 


८. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 


२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 


नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 


कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ०४-निवृत्ती वेतनविषयक खर्च (अनिवार्य) 


लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


९. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५ जुले, 


२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध 


केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 


परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शरतींची पूर्तता होत आहे. 


१०. सदर saa निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0/१9॥॥8.90०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२१११३८४४२६२८ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 

B A LA S A H F B B IN: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d2970b2470 
2e05968e19f, postalCode=400032, Mi 


HAJARE Sehnert 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक/जळगांव/सांगली/कोल्हापूर/छत्रपती 
संभाजीनगर/बीड/लातूर/अकोला/बुलढाणा/भंडारा/गडचिरोली 

3) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक/जळगांव/सांगली/कोल्हापूर/छत्रपती 
संभाजीनगर/बीड/लातूर/अकोला/बुलढाणा/भंडारा/गडचिरोली 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु- २३ 


४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/जळगांव/सांगली/कोल्हापूर/छत्रपती संभाजीनगर/ 
बीड/लातूर/अकोला/बुलढाणा/भंडारा/गडचिरोली 

५) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, नाशिक/जळगांव/सांगली/ 
कोल्हापूर/छत्रपती संभाजीनगर/बीड/ळातूर/अकोला/बुलढाणा/भंडारा/गडचिरोळी 

६) वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

७) ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 

९) निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक:-जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु-२३,दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
जिल्हा परिषदांच्या पाणीपुरबठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील सेवानिवृत्तीवेतन अदा 
करावयाच्या कर्मचाऱ्यांची यादी 
मूळ सेवानिवृत्ती /मयत 
अ.क्र. | अ.क्र. |नाव पद दिनांक 
नाशिक जिल्हा परिषद 
१ १ att. भास्कर काशिनाथ मेधणे व्हॉलमन ३०.०९.२०१८ 
र 
३ ३ श्री. भाऊसाहेब उत्तम आहेर २४.०७.२०२१ 
1 ४ श्री. मोठाभाऊ दशरथ भामरे ३१.०५.२०२३ 
८ 
द ६ श्री. दिलीप मुरलीधर भदाणे व्हॉलमन ३०.०६.२०२३ 
जळगांव जिल्हा परिषद 
१ ।श्री.अशोक चाबदास कोळ कामगार ३०.०४.२०१९ 
८ २ कै. एकनाथ fay उत्तरदे कामगार १.०२.२०१९ 
९ 3 श्री. मुरलीधर सुकदेव कोळो कामगार ३१.०५.२०१७ 
१० ४ श्री. आंकार aig राठोड कामगार ३१.०५.२०१९ 
११९ ५ [att शिवदास देवराम सानप कामगार ३१.०५.२०१९ 
श्र ६ at. ताराचंद झाबु राठोड कामगार ३१.०५.२०१६ 
१३ ७ 'के. बापु श्रोपत भिल कामगार 
ay ८ |e. रोडु झाबु राठोड कामगार 
१५ ९  'के. छगन बापु सोनार कामगार ३१.०३.२००६ 
१६ १० |e. प्रकाश लुकडु पाटील (निकम)  ।कामगार ३.०७.२०१९ 
१७ ११ कै. मधुकर भगवान पाटील (कोळी) ।कामगार ३१.०७.२०१० 
१८ १२ श्री. लालचंद नांटू पाटील कामगार ३१.०५.२०१५ 
१९ १२३२ | ait. किसन महादु पाटील कामगार ३०.०६.२०१३ 
२० श्री. सुरेश रामचंद्र सपकाळे कामगार ३१.१०.२०१४ 
२१ कै. सदाशिव रामचंद्र पाटील कामगार ३१.०५.२०१२ 
२२ १६ [st मधुकर सदाशिव कोळी कामगार ३१.०५.२०१४ 
२३ १७ 'के. प्रल्हाद पुंडलिक कोळी कामगार ६.०४.९५ 
wv १८ ।श्री. बाळु तुळशिराम तायडे (कोळी) |।कामगार 
२५ १९ श्री. हिरामण भागवत पाटील कामगार ३१.०५.२०२२ 
२६ श्री. जगन्नाथ नध्थु पाटील कामगार ३१.०५.२०२२ 
२७ श्री. ताराचंद गोबा चव्हाण कामगार ३०.११.२०२१ 
RC २२ श्री. भारत हिरामण साबळे कामगार 
सांगली जिल्हा परिषद 
२९ १ श्री. बाबासो रायाप्पा शितगोळ लॅब. असि.  ।३१.०५.२०१३ 


३० २ [att नामदेव रामचंद्र डिसले पंप ऑपरेटर ।३१.१०.२०१२ 
३१ ३ श्री. बाळासाहेब ज्ञानू शेलार पंप ऑपरेटर |।३१.०५.२०१६ 
३२ ४ श्री. शहाजी विष्णू सुर्यवंशी मजूर ३१.०५.२०१६ 
३३ ५ श्री. रामचंद्र शिवाजी पवार मजूर ३१.०७.२०१९ 
BY ६  |श्री. सुरेश नामदेव बेडे fT ऑप ३१.०६.२०२० 
३५ ७ | sit. सी. एस. निकम मजूर ३१.०५.२०२० 
३६ ८ श्री. मधुकर नामदेव कुंभार मजूर ३१.०६.२०१३ 
i 
३८ १०  |श्रो.विनायक धोंडी कांबळे मजूर ५.०७.२००५ 
३९ ११ [att ज्ञानू धोंडी शिंदे मजूर ७.०७.२००५ 
Yo १२९ |श्री. मोहन यशवंत चव्हाण मजूर ३१.०५.२०१४ 
Be १२ att. मोहन गोविद कोळो मजूर ३०.०६.२०१४ 
BR १४ att. सतिश विष्णु कुंभार पंप ऑपरेटर  ।३१.०५.२०१५ 
a) १५ श्री. शिवाजी आनंदा माळी लॅब. असि.  ।३१.०५.२०१६ 
डड श्री. प्रभुदास बापु पोळ ३१.०५.२०१७ 
४५ श्री.दिनकर नामदेव कुंभार ३०.०६.२०१९ 
शद श्री. महादे नारायण कदम १०.०७.२००५ 
४७ श्री. मौला आब्बास शिकलगार १०.०७.२००५ 
XC श्री.गणपतीकेशवनिकम | 8,019, 200K 
४९ श्री. तानाजी शामराव जाधव ७.०७.२००५ 
ko श्री. जयवंत यशवंत ठोंबरे ७.०७.२००५ 
५१ श्री. संपत दत्तात्रय ठोंबरे ३१.०५.२०१८ 
ष्र श्री. माधव रामचंद्र जोशी ३१.०५.२०१८ 
ष्‌ श्री. अशोक नरसाप्पा चोगुल 

uy श्री. बाळासो पांडुरंग कांबळे मजूर ७.०७.२००५ 
QQ श्री. सजराव रामचंद्र आरबुने मजूर ७.०७.२००५ 
५६ श्री. बाळासो बंडु पाटील पंप ऑपरेटर |३१.०५.२०१८ 
५७ श्री. प्रकाश काशिनाथ जगताप ३१.१२.२०१६ 
ष्ट श्री. शिरीष अनंत कुलकर्णी ६.०७.२००५ 
५९ श्री. नामदेव सोपान जाधव १२.०७.२००५ 
६० श्री. बसगोंडा आणा देसाई मजूर ७.०७.२००५ 
६१ श्री. सिकंदर अब्बास फकोर मजूर ३१.०५.२०१६ 
६२ श्री. शौकतअली जेैनुद्दिन जुगले सहा. भांडारा  ।३१.१०.२०१६ 
द्र 84 aT. संभाजी तातोबा aS TAR ८.०७.२००५ 
द 
६५ ३७ | at. भिमराव बाबुराव बिळासकर पंप ऑपरेटर |३१.०५.२०१६ 
Gq ३८ श्री. नेताजी विष्णु पाटसुटे मजूर ३१.०७.२०१७ 
६७ श्री. बाबू निवृत्ती पाटसुटे मजूर ३१.०७.२०१७ 
GC श्री. बाळकू निवृत्ती पाटसुटे मजूर ३०.०६.२०१९ 
६९ ४१ श्री. बळवंत सुभाष पवार मजूर ६.०७.२००५ 


७० । ४२ श्री. शफोक चांदसो मोम मजूर ३१.०७.२०१४ 
७१ ४२३ श्री. बाळकृष्ण राजाराम ऐवले मजूर ९.०७.२००५ 
७२ | ४४ [St रमेश बाळकृष्ण पाटोळे मजूर ६.०७.२००५ 
७३ | ४५ श्री. निशिकांत हिंदुराव मुळीव पंप ऑपरेटर |३१.०७.२०१४ 
७४ । ४६ श्री. बळवंत मारुती जाधव मजूर ८.०७.२००५ 


७५ | ४७ श्री. अशोक कृष्णा जगदाळे मजूर ३१.०५.२०१९ 
। मजूर 


श्री. प्रताप शामराव जाधव 


मजूर 


७ जूर 
७६ ४८ [att दादासो विठोबा माने जूर ३१.०५.२०२० 
४९ 9 


२०.०६.२०२१ 


७८ ५० श्री. जे. डी. कांबळे मजूर ३१.०७.२०२१ 
७९ श्री. शहाजी आनंदा आरबुने ३१.०५.२०२१ 
co श्री. एस. डी. गडद ३१.०५.२०२२ 
८१ श्री. पृथ्वीराज रंगराव चव्हाण ३१.०५.२०२२ 
CR श्री. आर. जी. सदामते ३१.०५.२०२३ 
८२ श्री. एम. बी. लांडगे ३१.०५.२०२३ 
zx 
कोल्हापूर जिल्हा परिषद 
८५ श्री. विलास बापू खडक ३१.०५.२०१२ 
८६ श्री. शामराव संतु खोत ३०.०४.२००७ 
८७ श्री. विठठल बापू रोडे २.०६.२००१ 
८८ श्री. नामदेव शंकर पाटील ३१.१२.२००२ 
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद 
CS] 8 त्रा. एस. डा. गरा व्हाल्वमन ३१.०५.२०₹१ 
९० २ श्री. काळु कान्हु राठोड पंपचालक ३१.१०.२०२१ 
९१ ३ श्री. बळोराम खिरा राठोड व्हॉल्वमन ३०.०६.२००६ 
९२ ४ श्री. कचरु गंगाधर खर्जुले व्हॉल्वमन ३१.१०.२०२१ 
९२३ ५ श्री. फुलाजी बंडु भोटकर १५.१०.२०२० 
ay ६ [st बाळुबा म तायडे १०.१०.२०१९ 
gu ७ श्री. एस. ए. जोगदंडे ३०.०४.२०२२ 
९६ ८ lat, अप्पासाहेब बाबुराव नाटकर ३१.०१.२०२२ 
९७ ९ ait. प्रभु दलसिंग राठोड ३१.१२.२०२१ 
RZ श्री. अशोक बबन बोरुडे ३१.०३.२०२२ 
88 श्री. एस. बी. भोसले ३०.०६.२०२२ 
१०० श्री. के. आर. आधाने ३०.०९.२०२२ 
१०१ श्री. बाळासाहेब गोविंद आचलारे ३१.०५.२०२२ 
१०२ श्री. बी. ए. वेताळ ३१.०१.२०२२ 
१०३ श्री. लखुजी लक्ष्मण बोराडे व्हॉल्वमन ३१.०५.२०२२ 
१०४ श्री. मच्छिंद्रनाथ भावराव शेवाळे पंपचालक ३०.०६.२०२२ 
१०५ श्री. दादासाहेब नारायण आगळे ३१.०५.२०२१ 
१०६ श्री. सुरेश भिमराव गवळ ३१.०५.२०२२ 
१०७ श्री. आर. डी. चित्रक २२.०८.२०२१ 


Qo 
RR 


श्री. एन. एस. मते 
श्री. बी. एस. जोगदंडे 
श्री. आर. एस. फुलसौंदर 


पंपचालक 
पंपसहायक 


२३१.०३.२०२२ 
२८.०२.२०२३ 
२३१.०३.२०२२ 


श्री. के. डी. गाढे 
श्री. आर. वाय. मते 


२३०.०४.२०२२३ 
२३१.०३.२०२३ 


श्री. प्रल्हाद विश्‍वनाथ आमले 
श्री. आर. बी. आढाव 


व्हॉल्वमन 


२८.०२.२०२३ 
२३१.९१२.२०२२३ 


श्री. जी. आर. साळवे 


पंपसहायक 


२३१.९१२.२०२२३ 


११६ । २८ श्री. आसाराम बाबुराव शिंदे व्हॉल्बमन ३१.०३.२०२४ 
११७ । २९ श्री. गोरख एकनाथ मोरे व्हॉल्बमन ३१.०३.२०२३ 
लातूर जिल्हा परिषद 

११८ १ श्री. बगरे विजयकुमार गौरीशंकर पंपचालक ३१.१०.२०१० 
११९ २ Jat. जाधव भिमराव रामराव वबिजतंत्री ३१.०७.२०१९ 
१२१ ४ श्री. धोंडे राम गुरबसअप्पा क.स. ३१.०३.२०१८ 
१२२ ५ श्री. राजुरे गणपती बापुराव गाळणी परिचर ।३१.०५.२०१९ 
१२२ ६ [at मजगे बाबासाहेब व्यंकटी पंपचालक ३०.०४.२०१९ 
जि 
१२५ ८ श्री. स्वामी वेजनाथ हावलंगअप्पा  ।पंपचालक ३०.०६.२०१९ 
र्र 
१२७ श्री. बेलसरबाड नामदेव आत्माराम मजुर ३१.१०.२०१९ 
१२८ श्री. नागरगोजे वाल्मीक किशन ३०.०६.२०१६ 
१२९ श्री. कांबळे मारोती उमाजी ३०.०६.२०१६ 
१३० श्री. शेंबाळे रामराव निवृत्ती ३०.०४.२०२० 
| १३१ | 9 २.१२.२०१६ 
१२२ १५ श्री. पांचाळ ज्ञानोबा महादेवराव २८.०२.२०२० 
व्र 
ra 
ma 
१३६ १९ lait. fara पांडुरंग नारायण मजुर ३१.०५.२०२० 
१३७ २० ।श्री. कांबळे आण्णाराव माणिक मजुर २८.०२.२०२० 
१३८ २१ श्री. चाटे त्र्यंबक शंकर मजुर ३१.०५.२०१७ 
१३९ २२ lat. गाडे गंगाधर निवृत्ती पंपचालक ३१.०८.२०१२ 
zo 
१४१ | २४ lait गायकवाड निवृत्ती गणपती मजुर ३०.०६.२०१९४ 
१४२ । २५ श्री. पवार प्रभाकर हरीदास मजुर ३१.१०.२०१७ 
RvR २६ श्री. वार्घादवे पांडुरंग लक्ष्मण मजुर २१.०८.२०१५ 

श्री. शेख वहिदोदीन हकोमसाब २६.०५.२०१५ 

श्री. गुंडरे भानुदास गणपती ३१.०१.२०१२ 
१४६ | २९ [at fared विठुल नारायण मजुर ३१.०५.२०१३ 
१४७ | ३० श्री. बिरादार चंद्रकांत fase = | ASK ३०.०९.२०१३ 


१४८ | २१ sth. माने हनमंत दुर्गाजी मजुर २८.०२.२०११ 
१४९ श्री. भिक्कड चत्रभुज आप्पाराव ३१.०८.२०१२ 
१५०० श्री. कदम किशन माधवराव ३०.०४.२००९ 
१५१ | ३४ lst. जलमले पंढरी मारोती मजुर ३१.१०.२०११ 
१५२ । ३५ श्री. केगादे राम पिराजी मजुर ४.०४.२०१३ 
१५२३ श्री. व्हंडाहे नरसिंग रामराव ३.०५.२०१३ 
Ray श्री. पवार व्यंकट पंढ १९.०२.२००६ 
१५५ श्री. जगताप बापु नरबा ३०.०९.२०१४ 
१५६ श्री. गुडे लिबाजी पिराजी ३१.०५.१९९९ 
१५७ श्री. TIA दिनकर श्रीनिवास ३०.०६.२००५ 
१५०८ श्री. ST शिवानंद गंगाराम ३१.०८.२००३ 
१५९ श्री. दमाकोंडवार सुधाकर केरबा २०.०३.२००५ 
१६० श्री. टेकाळे रामकिशन गुंडिबा १०.१२.२००४ 
१६१ श्री. काळे नारायण माधव पंपचालक १.०४.२००३ 
१६२ श्री. मुंढे यशवंत गणेश मजुर ३०.११.२०२० 
१६३ | ४६ श्री. भोसले शिवाजी दगडु मजुर ३१.०१.२०२१ 
१६४ | ४७ श्री. मुसळे विठठल शिवराम मजुर ३१.०८.२० 
१६५ श्री. सय्यद अन्वरअली अफसरअली |।पंपचालक ३०.०६.२०२१ 
१६६ श्री. पवार गोविंद भुजंग मजूर २८.०२.२०२१ 
१६७ श्री. शेख महमद फक्रुसाब मजूर २८.०२.२०२१ 
१६८ श्री. निलेवाड शिवराज मारोती मजूर ३१.०५.२०२१ 
१६९ श्री. कांबळे भगवान भुगाजी पंपचालक ३१.०५.२०२१ 
१७० श्री. होळंबे ज्ञानोबा महिपती मजूर ३१.०३.२०२१ 
१७१९ श्री. केंद्रे व्यंकट तातेराव मजूर ३१.१०.२०२१ 
१७२ श्री. नागरगोजे संभाजी माणिक PAS ३१.०५.२०२१ 
१७३ श्री. मोरे महादु यशवंता पंपचालक ३०.०६.२०२१ 
१७४ | ५७ lat. पवार उद्धव हरिश्‍चंद्र पंपचालक ३०.०६.२०२२ 
१७५ | ५८ श्री. पांचाळ शंकर माधव मजूर ३०.०६.२०२२ 
१७६ ५९ श्री. स्वामी सोमनाथ बाबय्या पंपचालक ३०.०६.२०२३ 
बीड जिल्हा परिषद 
१७७ १ |श्रो. विलासहरिभाऊ गिरी RR ३०.०४.२०१९ 
१७८ २ all. प्रल्हाद कुंडालक व ३१.०५.२०१० 
१७९ ३ श्री. रशीद हारुन पठाण ३.११.२००४ 
१८० rae 30,08, RORY 
१८१ ष्‌ पंपचालक १.०९.२००६ 
१८२ ६ श्री. प्रकाश शंकरराव म ३०.११.२०१५ 
१८३ ७ | St. रामेश्‍वर धनप्पा राऊत ३१.०५.२०१० 
१८४ ८ श्री. पुरी शिवाजी शंकर २८.०२.२०१९ 
aN ९ lat. भिमाशंकर सदानंदअप्पा मिसाळ |पंपचालक २८.०२.२००७ 
१८६ श्री. नारायण राम वायब पंपचालक ३०.०६.२०१४ 
१८७ श्री. रामलिंग आन्नप्पा SAT |चौकोदार |३०.११.२०१९ 


१८८ a at. शिवाजी वैजनाथ गौरशेटे rarer ३१.०८.२०१९ 
१८९ ३०.११.२०१३ 
१९० ३१.१२.२०२२ 
बुलढाणा जिल्हा परिषद 
१९१ १ |श्रो. केशव श्रोराम निबाळकर |मजुर ३०.०९.२० 
१९२ र 
१९३ 3 
३३: १ ३०.०६.०९ 
१९५ प्‌ ३०.०४.१३ 
१९६ द्‌ 30.88.88 
१९७ ७ २६.०९.१२ 
१९८ ८ _ श्री. तुकाराम उत्तम लांजुडकर 
१९९ ९ [si गजानन गोपालराव देशमुख 
२०० श्री. सुरेश हरिभाऊ ATS OTS q [य 
२०१ 
२०२ ३१.०८.१२ 
२०२३ ३०.०६.१९ 
ow 
२०५ 
२०६ श्री. शांताराम ३१.०७.१९ 
२०७ श्री. नंदकिशोर उत्तमराव गव्हाड ३०.०६.२०२३ 
२०८ 9 ३१.०७.२०२२ 
२०९ ३१.०१.२०२२ 
२१० २० श्री. प्रकाश दामोधर ATER मजूर ३०.०४.२०२३ 
२११९ पंपचालक 32.019, 2004 
२१२ पंपचालक ३०.०९.२००४ 
२१३ पंपचालक ३१.१२.२००२३ 
Rw पंपचालक ३१.०८.२००६ 
२१५ पंपचालक २८.०२.२००९ 
२१६ पंपचालक ३१.०५.२००९ 
२१७ पंपचालक ३१.०३.२००७ 
२१८ पंपचालक ३१.१२.२००९ 
२१९ श्री. आर. एम पंपचालक ३१.०१.२०११ 
२२० श्री. वि. शा. ST पंपचालक ३०.०४.२०१० 
२२१ श्री. रा. तु. गायकवाड पंपचालक ३०.११.२००८ 
२२२ श्री. अ. भि. देशमुख पंपचालक  |३१.०५.२०१३ 
२२३ ; पंपचालक ३०.०४.१९९९ 
२२४ पंपचालक ३१.१२.२०१२ 


श्री. रा. म. तळोव 


पंपचालक 
पंपचालक 


२३१.०५.२०१३ 
२३१.०७.२०१२ 


पंपचालक 
पंपचालक 


२३१.०७.२०१४ 
२३१.१२.२००९ 


AT. व्हा.एस.मालठाणकर 


पंपचालक 
पंपचालक 


२३१.१०.२०१५ 
२३१.८.२०१४ 


श्री. अ.मा.आश्कन 


पंपचालक 
पंपचालक 


२३०.६.२०१७ 
२३१.५.२०१८ 


पंपचालक 
पंपचालक 


२३१.१०.२०११ 
२३१.७.२०१३ 


पंपचालक 
पंपचालक 


२३०.९.२०२० 
२८.२.२०१९ 


पंपचालक 
पंपचालक 


२३०.९.२०१६ 
RRB. LORS 


पंपचालक 


२८.२.२०२० 
२३१.२३.२०१४ 


२०.९.२०१५ 


२३०.६.२०१४ 


२०.९.२०१९ 
२३१.१०.२००६ 


२३१.१२.२००६ 
२०.९.२०१८ 


एस.एन.बारड 


२३१.८.२०१३ 
२३१.१०.२०१८ 


श्री. वि.ल.मगर 


२३०.६.२०१० 
३१.७.२००० 


AT. एस.आर.सातव 


२३१.७.२०१५ 
३१.७.२०१५ 


श्री. एस.ए.गावं 


२३१.९.२०१४ 
२३०.४.२०१६ 


२८.२.२०१८ 
२३०.६.२००४ 


२३१.७.२०१३ 
२३१.७.२०१४ 


श्री. एम.एम.अंभोरे 


२३०.६.२००७ 
२३१.७.२०१२ 


श्री. आर.एम.मंडासे 


२१.१.२००४ 


२६५ । ५५ [ST एस.यु.चक्रनारायण |फोटर |G. ROOK 
२६६ २३१.१०.२००५ 
२६७ २३१.१०.२००५ 
२६८ ३१.१.२००७ 
२६९ २८.२.२०१० 
२७० 

२७१ 

२७२ श्री. म.श.जाधव ३१.१२.२०१० 
२७३ श्री. म.वा.अनास २८.२.२०१२ 
२७४ ३१.३.२००६ 
२७५ २३१.१०.२००८ 
२७६ २३१.५.२०१२३ 
२७७ २३१.७.२०१२ 
२७८ ३१.७.२०१३ 
२७९ ३१.५.२०१० 
२८० २३१.७.२०११ 
२८१ ३०.६.२०१४ 
२८२ ३०.४.२००६ 
२८३ ३१.०५.२०१५ 
२्ट्ड र्‌ ३१.१०.२००८ 
२८५ श्री. दे.ब.चक्रनारायण २८.२.२००६ 
२८६ श्री. अ.ग.चव्हाण ३०.११.२०१२ 
२८७ श्री. स.ब.भातव ३०.११.२०१० 
२८८ , ब. ३१.८.२००७ 
२८९ श्री. को.ब.गायकवाड ३१.५.२०१२ 
२९० श्री. ल.सु.नावकार ३१.५.२०१६ 
२९१ श्री. सि.का.राजपुत ३१.१०.२०१३ 
२९२ श्री.जोमोढवळे | ३१.७.२०१२ 
२९३ श्री. एम.एम.जोशौो ३.५.२०१२ 
२९४ श्री.ड.बीहलवणे || ३१.७.२०१४ 
२९५ श्री. एस.के.गावं ३१.७.२०११ 
२९६ श्री. उ.पु.भाष्कर ३१.७.२०१२ 
२९७ ३१.८.२०१४ 
२९८ श्री. बी.पी भांडे | ३१.७.२०१५ 
२९९ श्री. एम.एम.पठाण ३१.७.२०१६ 
३०० PAT 9 २३१.१०.२०१७ 
२३०१ २३०.४.२००९ 
३०२ ३१.३.२०११ 
३०३ २०.४.२०१७ 
३०४ ३१.७.२०१० 


२३०.६.२००७ 


२०६ 


२३०.६.२०१७ 


३०७ ३१.५.२०१३ 

३०८ २८.२.२०१० 
३०९ ३०.४.२०११ 
२३१० ३०.६.२०१५ 
RRR 32.19.2083 
२१२ ३१.७.२०१७ 
२३१९३ ३१.१०.२००६ 
Ele. ३०.६.२०१६ 
३१५ 

२३१६ 

३१७ ३०.४.२०१७ 
२३१८ 32.19.2083 
२३१९ ३०.४.२००७ 
२२० ३१.८.२०१८ 
२२१ 

२२२ 

२२२३ २३१.१.२०११ 

BR ३१.१.२०१२ 

२२५ ३०.४.२०१२ 
२२६ 38.80. 2ORR 
२३२७ २३०.११.२०१२ 
RRC ३१.७.२०१६ 
२२९ ३१.५.२०११ 

२३२३० ३०.६.२०१५ 
RRR ३१.५.२०१२ 
२३२२ ३१.८.२०१२ 

२२३३ ३१.१.२०१० 

२२ ३०.६.२०१८ 
३३५ २३१.९१०.२०१० 
२३३६ २८.२.२००६ 
EEA) 3.8. 2083 

२३२३८ ३१.१.२०२१ 

२३२३९ 

३४० 

२३४१९ ३१.३.२०१५ 
BWR २३०.११.२०१७ 
२३४२३ ३०.४.२०१९ 
र्ड ३१.५.२०२१ 
२३४५ ३१.५.२०२१ 


मजुर 


३१.७.२०१५ 
२३१.७.२०१३ 


२३१.१२.२०१० 
२३१.५.२०११ 


२०.६.२०१६ 


२०.६.२०१३ 


२३१.७.२०१४ 
२३१.७.२०१६ 


२३१.३.२०१७ 
२३०.६.२०१७ 


२१.८.२०२१ 
२३०.४.२००८ 


२३०.६.२००८ 
२३१.१.२०१२ 


२३१.३.२०१४ 
20.6. 20RY 


२८.२.२०१५ 
२३०.६.२०१९ 


BRAG, RORY 
२३१.१२.२०१९ 


२१.२३.२०१० 


२३१.१०.२०१२ 


२१.९२.२०१४ 
२३१.८.२०१६ 


श्रा. एस.ड.खरबडकार 


२३१.५.२०१९ 
२८.२.२०२१ 


ae | | 


सुजातखा अब्बसखो 


२८.२.२०२१ 


श्री. वि.ना.गव 


२३१.७.२०१९ 


श्री. सु.न.सरदार 


२३१.१२.२०१९ 
३१.५.२०२१ 


श्री. बो.एस.बोदडे 


. वा.ज्ञा.बसु 


मजुर 


२३१.५.२००८ 
३१.८.२०१८ 


३८६ | १७६ | श्री. ज्ञा.प.बडाळ मजुर ३०.४.२०१९ 
२३८७ 

२८८ 

३८९ ३०.४.२०१९ 
२३९० ३०.६.२०१५ 
२३९१ 

२९२ 

२३९३ 

२९ 

२३९५ २३१.८.२०१५ 
२३९६ ३०.४.२०१६ 
२९७ २३०.६.२०१६ 
२९८ २३०.९.२०१६ 
३९९ २१.९१२.२०१७ 
oo ३१.१.२०१८ 
Wok २१.१.२०१८ 
४०२ २१.८.२०१८ 
oR 38.80. 2ORC 
wow २३१.२.२०१९ 
Wowk २०.६.२०२० 
४०६ २१.१२.२०२० 
४०७ २३१.१२.२०११ 
Woe २१.५.१६ 
४०९ २१.३.२०१८ 
४१० २१.७.२०२० 
४१९१ २३१.७.२०१२ 
BRR ३०.४.२०१७ 
Se) 20.8. 2089 
Cw ३०.६.२०१८ 
४१५ २१.८.२०२१ 
४१६ २८.२.२०१६ 
४१७ पंपचालक ३१.०१.२००४ 
BW मजुर ३०.६.९८ 
४१९ 

४२० 

४२१९ श्री. सु.मा.बाहुरवाघ ३०.६.२००० 
४२२ श्री. एम.के.वाघ ३०.९.२००० 
RZ 4 

ww रा. 

४२५ । २१५ ना.रा.मोहोळ मजुर २८.२.२००३ 


४२६ | २१६ श्री. ओ.के.खान मजुर ३०.७.२००५ 


४२७ २ aT. .एन. मजुर २३१.१.२००५ 
४२८ २ . SLUR, मजुर २३१.५.२०१० 
४२९ | २१९ श्री. पु.भि. मजुर ३१.७.१९९९ 
४२० QR a. मजुर १०.९.१९९९ 
४२३१ २२१ | at. वा.शं. मजुर ७.५.१९९९ 
४२२ २२२ . रा.श्रो. मजुर १०.१०.१९९९ 
४२३३ २२३ श्रो.पो. मां मजुर २.६.२००१ 
डर RR मजुर २६.२३.१९९१ 
४३५ २२ . द.ल. मजुर १८.१०.९१ 
४२३६ २२ . भि.ना. मजुर १८.४.१९९१ 
४३७ QR श्रा. जा.प.डाबे मजुर ११.१.२००१ 
४२३८ २२ : .व्हा. मजुर १४.९८ 
४२३९ २२९ श्री. एम.एल.पातुर मजुर १.९.९८ 
४४० Q . प्र.ज्ञा.गावं मजुर २१.१.२०२२ 
४४१ Q ७ > मजुर २१.०८.२०२२ 
४४२ २२२ मजुर २३१.१०.२०२२ 
४४३ | २ , ग.सु. मजुर ३१.१२.२०२३ 
VOY Q श्री.नि.श्री.वानखडे | | .श्रा. मजुर २३०.११.२०२३ 
Cou २ श्रा. एस.ओ. मजुर २३०.०६.२०२२ 
CWE 

४४७ २ श्रा. र.श्री. ।समयलेखक | २०.११.२०२२ 
WC Q .ग.ह. मजुर २१.९२.२०२२ 
४४९ । २२३९ व्ही.पी.बोळे 7ढएढ)|_|| . पो. बोळे मजूर ३०.०४.२०२४ 
४५० श्री. ए. आर. T ३१.०८.१६ 
WU Q एम. एल. T 38.04.85 
४५२ श्री. T ३१.०७.०४ 
४५२ मजूर 38.03.29 
Cay St. मजूर ३०.०६.१३ 
४५५ २१.०३.१७ 
४५६ र 5 पंपसहायक २६.१२.०० 
४५७ सहा. पंपचालक |३१.०३.१६ 
४५८ 20.08.22 
४५९ T 30,0808 
४६० ait a T १६.०७.०९ 
४६१ २ , एन. एस. T ३१.०७.१८ 
४६२ श्री. आर. एस. ब ३१.०१.१३ 
४६३ श्री. आर. जे. लांजेव पंपचालक ३१.११.१८ 


WEY १५ श्रा. ए. डा. ब्राम्हणकर [फिटर | RR.04,08 


४६५ १६ ।श्री. आर. के. प पंपचालक ३१.०८.१७ 
४६६ ३१.०८.१५ 
४६७ ५.०२.१७ 
४६८ 
४६९ 
४७० पंपचालक १५.०३.९६ 
४७१ पंपचालक ३१.०१.१२ 
४७२ २८.०२.१० 
४७२३ ३१.१२.०९ 
४७४ २३०.११.९४ 
४७५ २८.०२.१० 
४७६ ३१.१०.१८ 
४७७ ३०.०९.१६ 
४७८ 
४७९ 
४८० २३१.०८.१६ 
४८१ ३१.१०.१२ 
४८२ पंपचालक 
४८३ पंपचालक 
४८४ श्री. एल. झेडः गोंडाणे पंपचालक ३०.०९.१३ 
४८५ श्री. ओ. एम. तुरकर पंपचालक ३१.०८.१५ 
४८६ सहा. पंपचालक ।३१.०८.११ 
४८७ पंपचालक ३०.०९.१३ 
४८८ पंपचालक 
४८९ पंपचालक 
४९० ४९ मेश्राम पंपचालक ३०.११.२०२३ 
४९१ १ झडपवाला ३१.०१.२०१८ 
४९२ २ पंपचालक 38.019, ORS 
४९३ ३ . रमेश लक्ष्मण वानमामुलवार झडपवाला ३१.११.२०२२ 
४९४ ४ ।श्री. अशोक राजन्ना मंथनवार झडपवाला ३१.०१.२०२२ 
४९५ ष्‌ मेश बांदयालु Stora झडपवाला ३१.०१.२०२२ 
BALASAHEB B पा 
HAJARE ळय 


बाळासाहेब बा. हजारे 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


